पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालया- 
करीता पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहविभाग 

शासन निर्णय क्र. ओपीओ - ३६०५/ प्र.क्र.-३(बं)/ पोल - ३, 

मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक : १७ फ़ेब्रुवारी, २००६. 


बाचा: १) पोलीस महासंचालक यांचे क्र. पोमसं-२६/४७/पदनिर्मिती/११०२१/२००५-०६, दिनांक १४-७-२००५. 

२) & पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे क्र.१०७/सीपी /पीए /जनरल/०५, दिनांक १३-७-२००५. 
प्रस्तावना : : | 
_ महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध असलेले पोलीस दल, पोलीस दलाकडून पार पाडली जाणारे कामे व ती 
पार पाडताना येणा-या अडचणी याबाबत सविस्तर सादरीकरण दिनांक २-२-२००५ च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात 
आले होते. त्यावेळी सन १९६० च्या मानकानुसार आवश्यक असलेली किमान ११०२१ पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळाने 
तत्बतः मान्यता दिली होती. ही देण्यात आलेली मान्यता विचारात घेऊन पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
महाराष्ट्र राज्यातील लोकसंख्या, शहराच्या लोकसंख्येत झालेली बाढ, त्यामुळे निर्माण झालेल्या वाहतुक समस्या, राज्यात 
झालेली औद्योगिक वाढ ; आधुनिकीकरणामुळे गुन्हयांच्या प्रमाणात झालेली बाढ, आणि त्याचे बदलेले स्वरुप, नक्षलग्रस्त 
भागात वाढलेला तणाव इत्यादी बाबी विचारात घेऊन पोलीस बलाकरीता विविध संवर्गातील ११०२१ पदे निर्माण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदरहू प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- | 7 
2. बरील प्रस्तावाचा मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर २००५ च्या झालेल्या बैठकीत सर्वांगीण विचार करुन 
प्रस्तावाप्रमाणे विविध संवर्गातील ११०२१ पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळाने दिलेली मान्यता विचारात घेऊनं सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाकरीता १८५७ (अठराशे 
सत्ताबन फक्त ) पदे निर्माण करुन, ती भरण्यास शासन याद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देत आहे. 

अ) विवरणपत्र -अ मध्ये दर्शविण्यात आलेली पदे त्यासाठी केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार 
भरण्यात यावी. ज्या पदांच्या बाबतीत सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्या पदांच्यांबाबतीत सेवाप्रवेश 
fram पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी तात्काळ करुन शासनाकडून मान्य करुनं घ्यावेत. . सेवाप्रवेश नियम 
मान्य झाल्यानंतर सदरहु पदे सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार भरण्याची कार्यबाही करावी. 

ब) बरील प्रमाणे निर्माण केलेल्या पदावरील खर्च भागविण्यासाठी आवश्यंक असणारी तंरतूद निश्‍चित करुन ती 
संबंधित घटक प्रमुखाकडे सोपविण्याची कॉर्यबाही पोलीस arp, बृहन्मुंबई यांनी करावी तसेचं त्यांनी पदावरील खर्च 
संबंधित शिर्षाखाली होईल या दृष्टीकोनातून योग्य ती उपाययोजना करावी. तसेच खर्च न होणारी रक्‍कम वेळीच प्रत्यापित 


रोटा/एच-1530(500-02-2006)-1 


करण्याची कार्यवाही करावी. 

क) वरील पदनिर्मितीमुळे निर्माण होणा-या नवीन कार्यालयासाठी पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी वित्तीय 
अधिकार नियमावलीतील तरतूदीनुसार प्रदानीत केलेल्या शक्तीनुसार कार्यालय प्रमुख आणि आहरण ब संबितरण 
अधिकारी घोषित करण्याची कार्यवाही करावी ब त्याबाबतची माहिती शासनास कळवावी. 

३. बरील पदनिर्मितीमुळे आवश्यक असणारे फर्निचर, गणबेष व इतर साधन सामुग्री इत्यादि अनावर्ती बाबीवरील 
खर्च भागविण्यासाठी रु.१.४९ कोटी (एक कोटी एकोणपन्नास लाख रुपये फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन ती पोलीस 
आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांजकडे खर्चासाठी सुपुर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहु रक्‍कमेबाबत पोलीस आयुक्‍त , 
बृहन्मुंबई यांनी वरील परिच्छेद २ मधील “ ब” आणि “क ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

¥. यासंदर्भात होणारा खर्च प्रावसाळी अधिवेशनात “मागणी शिर्ष क्र. २०५५-पोलीस - शहर पोलीस - (२०५५ 
००९७) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०९ जिल्हापोलीस बल (२०५५-०१६८)” 
याखाली पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात याबा. | 

ष्‌. हे आदेश वित्त विभागाची अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-४७०/०५/व्यय-८, दिनांक ८/११/२००५ व संकौर्ण 
Rook /प्रक्र.१७/अर्थोपाय, दिनांक १७.११.२००५ अन्वये मान्यता घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे ee ब नांबाने, 
ee 


fal 4 
> 


: : नाईकनवरे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


त 
“e 
3 


प्रत - माहितीसाठी ब योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, . 

४) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

५) प्रधान महालेखाकार, (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. . 

१०) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. - 

११) वित्त विभाग (व्यय-७/विनिमय) अर्थोपाय शाखा, मंत्रालय, मुंबई. न 
१२) गृह विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिवब/अवरसचिव/कार्यासन अधिकारी. 
१३) गृह विभागाच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 
१४) निवड नस्ती (पोल-३). 


एच-1530 -1अ 


पोलीस आयुक्तालय , बृहन्मुंबई 
(अ) पोलीस बलासाठी निर्माण केनलेली पदे 


पोलीस स्टेशनचे नांव व मंजूर केलेल्या पदांचा तपशील 


एकुण 


गोराई मोटार परि | दहशत | वाहतुक | सागरी 
शाखा | पोलीस 
ठाणे 


१ | सपोआ | ८०००-२७५- | 
ह 
- २ पोनि | ७,४५० -२२५- & 
re 
३ | सर्पोन | ६५००-२००- 
१०५०० 


८५००-१७५- 


९००० 


४ | पोठनि 


५|सपो ४५००-१२५- 
उनि १9००० 
& पोहले ४०००-१००- 


६००० 


७ | पोह | ४०००-१९००- 
६००० 


८ । पोना ४०००-१००- 
६००० 


९ | पोशिले | ३०५०-७५-३९ q g 

eee es 
= [So i sO ee 

कि ५०-८०-४५९० ी 

के ee 20 किक हक १ विक विरे की. 

on हि 
टची ace 00 कीत तिळ विक हित ee 

le | 


a) पोलीस बलासाठी निर्माण केलेली नागरी पदे : 

4 अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी , पदसंख्या पदे वाटप केलेल्या कार्यालयाचे नांव 

1 ज्सकेअधकते ९०००३२ [. 

3 ee दवय 

es मुख्यालय 

ape 
व्र मुख्यालय 


६ वरिष्ठ लिपिक ४०००-१७५-९००० ९ ५ प्रादेशिक कार्यालयासाठी - ५ 
वाहतुक विभाग -3 

सशस्त्र पोलीस -९ 

| , वि.शा १ -3 

मुन्हे शाखा -3 


७ कनिष्ठ लिपिक ३०५०-७५-३९५०-८०-४५९० ५ प्रादेशिक कार्यालयासाठी प्रत्येकी ३ 
न र याप्रमाणे - १५ 
मुख्यालय -७ 


एकुण ata _ 


